जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जळगावच्या 
कार्यकारी परिषदेतील (Governing Council) 
नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र.डीएमएफ-०८२०/प्र.क्र.३८/उद्योग-९, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 03 मे २०२१ 


पहा- १. शासन अधिसुचना क्र. एमडीएफ ६१५/५१/प्र.क्र.३४/ उद्योग-९, 
दिनांक ०१.०९.२०१६. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्रकाशित दिनांक ०७.०९.२०१६.) 
२. शासन अधिसुचना क्र. एमडीएफ ०६१५/प्र. क्र.३४/ उद्योग-९, 
दिनांक ०१.०९.२०१६. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्रकाशित दिनांक ०७.०९.२०१६.) 
प्रस्तावना :- 
खाण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) अधिनियम, १९५७ 
मध्ये सुधारणा करून खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ हा शासन 
अधिसुचना, दिनांक २७.०३.२०१५ अन्वये अधिसूचित केला आहे. 
२. प्रस्तुत खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ मधील कलम ९ (8) 
मधील तरतुदींनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये खाणबाधित क्षेत्र व व्यक्तींच्या विकासाकरिता 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्थापन करणे अपेक्षित आहे. सदरील तरतुदींच्या अनुषंगाने दिनांक 
०१.०९.२०१६ च्या शासन अधिसुचने अन्वये जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानची स्थापना, रचना व 
कार्यपध्दतीबाबतचे नियम निर्गमित करण्यात आले आहेत. 
३. सदर नियमातील तरतुदींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जळगांवच्या कार्यकारी 
परिषदेमधील (Governing Council) नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्‍्तीकरिता जळगांव जिल्ह्याचे 
पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जळगांव यांच्याकडून शिफारस प्राप्त झाली आहे. 
सदर शिफारशींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जळगांव यांच्या कार्यकारी परिषदेवरील 
(Governing Council) नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
शासन अधिसुचना दिनांक ०१.०९.२०१६ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, 
जळगांवच्या कार्यकारी परिषदेवर (Governing Council) पुढील सदस्यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यास सहमती देण्यात येत आहे. 
प्रतिष्ठानचे नाव- जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जळगांव. 


अ. क्र. सदस्य पदनाम | नामनिर्देठान / शिफारस 

a जिल्ह्यातील विधानसभा | सदस्य | १. सौ.लताताई सोनवणे, मा.विधानसभा सदस्य, चोपडा 
/ विधानपरिषद २. श्री.शिरिष चौधरी, मा.विधानसभा सदस्य, रावेर 
सदस्यांमधून कमाल ०३ ३. श्री.मंगेश चव्हाण, मा.विधानसभा सदस्य, चाळीसगांव 
सदस्य/ प्रतिनिधी 


झासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०८२०/प्र.क्र.३८/उद्योग-९, 


०२ जिल्ह्यातील सेवाभावी | सदस्य | 9. श्री.शरद शामराव तायडे, “मोरया” स्वंय रोजगार 
संस्थांमध्ये कार्यरत सहकारी संस्था, जळगांव 
ARAL] कमाल ०२ २.श्रीमती. स्वाती सवंत्सर, “जलश्री” कॉटरसेड 
सदस्य/ प्रतिनिधी डेव्हलपमेंट अण्ड सर्वेलन्स केसीई, जळगांव 

०३ जिल्हा खनिज | सदस्य | १. HAR शिवनारायण HMC, खाणपट्टाधारक 
प्रतिष्ठानास अंशदान २. श्री. एल.एच.पाटील, खाणपट्टाधारक 
देणारे संबंधित ३. श्री. भगवान आसाराम महाजन, खाणपट्टाधारक 
जिल्ह्यातील खाणपट्टा 
धारकाचे कमाळ ०३ 
सदस्य/ प्रतिनिधी 

२. उपरोक्त नमूद सदस्यांच्या कार्यकाळाबाबत दिनांक ०१.०९.२०१६ च्या शासन अधिसुचनेतीळल 


सर्व तरतुदी लागू राहतील. उपरोक्त नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती ही पुढील ०३ वर्षांकरिता अथवा 


ते सदर पदावर कार्यरत असतील या पैकी जे अगोदर असेल त्या कालावधीकरिता या शासन निर्णयाच्या 


दिनांकापासून करण्यात येत आहे. 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२१०५०३१५२४०१५७१० असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


RAVINDRA 

VASANTRAO GURAV ४ 
(रविंद्र गुरव) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जळगांव यांचे स्वीय सहायक. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 

मुंबई-४०० ०३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 
मुंबई-४ 00 02२. 

मा. राज्यमंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०८२०/प्र.क्र.३८/उद्योग-९, 


७ जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
जळगांव. 
८) श्रीम.लताताई सोनवणे, मा.विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा 
खनिज प्रतिष्ठान, जळगांव 
९) श्री. शिरिष चौधरी, मा.विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जळगांव 
१०) श्री. मंगेश चव्हाण, मा.विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जळगांव. 
११) श्री. हरद शामराव तायडे, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जळगांव 
१२) श्रीमती. स्वाती सवंत्सर तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जळगांव. 
१३) Mae शिवनारायण कासट, खाणपट्टाधारक तथा सदस्य, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, 
जळगांव 
१४) श्री.एल.एच.पाटील, खाणपट्टाधारक तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जळगांव 
१५) श्री. भगवान आसाराम महाजन, खाणपट्टाधारक तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, 
जळगांव 
१६) संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर. 
१७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 
१८) प्रधान सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहा. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. मंत्रालय, 
मुंबई ३२. 
१९) उ.स. (PHA), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२०) जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव यांना विनंती करण्यांत येते 
की त्यांनी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जळगांवच्या कार्यकारी परिषदेतील (Governing 
Council) उपरोक्त नामनिर्देशित सदस्यांना सदरील नामनिर्देशानाबाबत आपलेस्तरावरून 
अवगत करावे. 
२१) निवड नस्ती (उद्योग-९) 


*->। << ६-> ५-- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


